शालेय पोषण आहार Borla 
निधी वितरण (सन २०२०-२१) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:१७ फेब्रुवारी, २०२१ 
१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल,२०२० 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. 5.९०. 3-8/2020-Desk (MDM) दि.२३ एप्रिल, २०२० 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे, २०२० 
४) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.०९जून, २०२० 
) 
) 
) 


५) केंद्र शासनाचे Seat क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० 
६) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-8/2020-Desk (MDM) दि.११ डिसेंबर, २०२० 
७) area शिक्षण व क्रीडा विभागाचा शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


दि,१५ डिसेंबर,२०२० 
८) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन foe क्र.बीजीटी- 
२०२०/प्र.क्र.२३/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१२ फेब्रुवारी,२०२१. 
प्रस्तावना :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.२, ४,५ व ६ च्या आदेझान्वये केंद्र 


हिस्स्याचा अनुक्रमे रु.७७५०.४९ लक्ष, रु.१५५००.९७ लक्ष, रु.१२६५६.९२ लक्ष आणि रु.१२२३०.६९ लक्ष 


इतका निधी वितरित केला आहे. सदर निधी सर्वसाधारण (General), अनुसूचित जाती उपयोजना 


(5057) व अनुसूचित जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. केंद्र 


शासनाने SRE उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत 


घटकाकरीता रु.६४६६.१९ लक्ष इतका निधी वितरीत केला आहे. तद्नुषंगाने अनुसूचित जाती 


उपयोजनांतर्गतचा केंद्र हिस्स्याचा रु.३०००.०० लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.२०००.०० लक्ष असा एकूण 


रु.५०००.०० लक्ष संदर्भाधिन क्र. ७ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 


सद्यस्थितीत केंद्र शासनाकडून अनुसूचित जाती उपयोजना घटकांतर्गत प्राप्त निधीमधून केंद्र हिस्स्याचा 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /एस.डी.३ 


उर्वरित रु.३४६६.१९ लक्ष व त्यास समरुप राज्य हिस्स्याचा रु.२३१०.७९ लक्ष असा एकूण रु.५७७६.९८ 


इतका लक्ष निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


विभागामार्फत वित्त विभागास सादर केला होता. वित्त विभागाने संदर्भाधिन शासन परिपत्रक 


दि.१६/०४/२०२० तसेच, शासन निर्णय दि.०४/०५/२०२० मधील तरतुदीनुसार कोविड-१९ विषाणू 


प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीच्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) लेखाशिर्षांतर्गत 
अर्थसंकल्पित असलेल्या निधीपैकी केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या प्रत्येकी ५५ टक्के निधी वितरीत करण्यास 


मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने अर्थसंकल्पित निधीच्या मर्यादेत संदर्भाधिन दि.१२/०२/२०२१ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र हिस्स्याचा रु.३४६६.१९ लक्ष व राज्य 


हिस्स्याचा रु.७५०.०० लक्ष असा एकूण रु.४२१६.१९ लक्ष इतका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. 


त्यानुसार सदर निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या लेखाशिर्षाखालील (5057) केंद्र 


हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.४२१६.१९ लक्ष (रुपये बेचाळीस कोटी सोळा लक्ष एकोणीस 


हजार) निधी वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


यापूर्वी वितरीत । वितरीत करण्यात येत 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद केलेला निधी arador het 


he मध्यान्ह भोजन योजना (केद्र रु. १२००० लक्ष रु.३०००.०० लक्ष रु. ३४६६.१९ लक्ष 
हिस्सा ६०%) (2202 | ७६४) 


२. | मध्यान्ह भोजन योजना (राज्य रु. ५००० लक्ष रु.२०००.०० लक्ष रु.७५०.००लक्ष 
हिस्सा ४०%) (२२०२ | ७७३) 


एकूण रु १७०००.०० लक्ष रु.५०००.०० लक्ष रु.४२१६.१९ लक्ष 


२. सदरचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.२३/अर्थसंकल्प(विघयो), दि.१२/०२/२०२१ नुसार तसेच, वित्त 


विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२/व्यय-१४, दि.२१/०१/२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस 


अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /VA.SH.3 


३. 


षु. 


प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६ एप्रिळ, २०२० रोजीच्या परिपत्रकास व 


दि.०४ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर 


परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते १० मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक 


८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 


दि.१६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


. केंद्र शासनाचा दि.२४/०४/२०२० व दि.०९/०६/२०२० रोजीच्या आदेझान्वये प्राप्त झालेला निधी 


प्रत्यक्षात राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय 


शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.१५२/अर्थोपाय, दि.२५/०४/२०२० व अनौपचारिक संदर्भ 


क्र.१८१/अर्थोपाय, दि.२३/०६/२०२० अन्वये दिलेले आहेत. तसेच, केंद्र शासनाचा 


दि.२७/०८/२०२० व दि.११/१२/२०२० रोजीच्या आदेझान्वये प्राप्त झालेला निधी प्रत्यक्षात राज्य 


शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा झाल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या आर्थोपाय शाखेने 


दि.०४/१२/२०२० व दि.२१/१२/२०२० रोजीच्या ई-मेल व्दारे दिळे आहेत. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१७१५५१२५२३२१ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD ABAJI 
PATIL 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२०/प्र.क्र.१०० /एस.डी.३ 


94) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
शिक्षण arse (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचाळक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र  , मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


